दिनांक १६ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत 
नवी दिल्ली येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा 
(पुरुष/महिला) खो-खो स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये 
महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे-३८२३/प्र.क्र१४२/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १३ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
2022-23/CCSCSB, दि.२५.०८.२०२३ व १८.०९.२०२३. 
२.महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/खो-खो/२०२३-२४ 
दि.१४.०९.२०२३. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२३-२४/८९७, दि.०९.१०.२०२३. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक १६ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत खो-खो स्टेडीयम,कोहात 
इनक्लेव्ह, नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा (पुरुष/महिला) 
खो-खो स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सन्मित्र संघ, 
हरिभाऊ साने क्रीडा संकुल, कोथरुड, पुणे येथे दि. ११ संप्टेंबर, २०२३ रोजी निवड चाचणी आयोजित 
करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या 
विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे 
आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र 
"ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.१,८३,५००/- (रुपये एक लाख svat हजार पाचशे wad) इतक्या खर्चास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक ११ ते १३ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व 
दिनांक १६ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक १० ऑक्टोबर, 
2023 (म.नं) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून 
देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाळी काम करीत 
असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, 
१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १२९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. ११ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) 
या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-३८२३/प्र.क्र१४२/क्रीयुसे-२ 


प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 
असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 
१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 
१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ 
मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत 
मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना 
कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 


५. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, 
मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


६. यासाठी होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या Saya अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


७. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१३१५०५३९६२२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAJI AVHAI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS 
DEPARTMENT, 
2. 


31a764c50caee9al 1b81ac560fcOd8Sbb0ebc377F46c4fc0040aae47 135, 
st=Mah 


5.4.20: 
IC 


10 
INumber=05AE420767 1 9D0FCESDC8ACF3A44FBAS08 1 9DD0D088B25A2D0D7CDE 
0256A48B0, cn=DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD. 


Date: 2023.10.13 17:36:01 +05'30 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र “at” (पुरुष संघ) 


दिनांक १६ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत नबी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 


अखिल भारतीय नागरी सेवा खो-खो स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पुरुष खो-खो संघाचे 
प्रतिनिधीत्ब करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


अ.क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम ट्रॅकसूट | किटबॅग विभाग / कार्यालय 
१ श्री. बाळासाहेब पोकार्ड, होय | होय ।जिल्हा ब्र धकारी यांचे कार्यालय, 
कनिष्ठ लिपिक विभागीय क्रीडा संकुल, कोल्हापूर 
२ श्री. अमीन रमदान, मैल मजूर | होय । होय । उप अभियंता,सार्बजनिक बांधकाम उपविभाग, 
हातकणंगले, जि. कोल्हापूर 
श्री. सचिन पालकर, होय । होय । वैद्यकोय प्रशासन अधिकारी, राज्य कामगार 
वरिष्ठ लिपीक बिमा योजना, वरळी, मुंबई. 
४ | श्री. श्रीनिवास मेतरी, तलाठी | होय | होय पील कार्यालय, पनवेल, जि. रायगड 
ण श्री. मयुर घोडके, होय । होय | राज्य कर सहआयुक्त, कोल्हापूर 
राज्य कर निरीक्षक 
६ श्री. सुजित शेळवणे, मंडळ होय । होय पील कार्यालय, माढा, जि. सोलापूर 
अधिकारी 
७ श्री. अभिजित शेवते, होय | होय | सशस्त्र पोलीस नायगांव, पोलीस उप आयुक्‍त 
वरिष्ठ लिपिक कार्यालय, नायगांव, दादर, मुंबई. 
८ श्री. स्वप्निल पोळ, होय | होय | मृद ब जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंब् 
सहायक कक्ष अधिकारी 
९ श्री. पंकज वाकळे, होय । होय । तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, हदगाव, 
मंडल कृषि अधिकारी जिल्हा नांदेड 
१० | श्री. सुहास परब, होय । होय वासी विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
सहायक कक्ष अधिकारी 
१९ । श्री. बाळु चेमटे, कर सहायक । होय । होय । राज्यकर आयुक्‍त कार्यालय, कोकण भवन, 
रायगड विभाग, नवी मुंबई. 
१२ | श्री. प्रभाकर देवकते, होय | होय | अपर पोलीस आयुक्त, मध्य प्रादेशिक विभाग 
कार्यालयीन शिपाई यांचे कार्यालय, वाहूक प्रशिक्षण संस्था, 
भायखळा, मुंबई. 
१३२ । श्री. अनंता साळवे होय | होय | सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, मुंब 
सहायक कक्ष अधिकारी 
(प्रशिक्षक) 
१४ | श्रो. प्रताप माडकर, होय | होय | गृह (परिवहन) विभाग, मंत्रालय, मुंब 


कक्ष अधिकारी (व्यवस्थापक) 


विवरणपत्र *अ” (महिला संघ) 


दिनांक १६ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत नबी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 


अखिल भारतीय नागरी सेवा खो-खो स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या महिला खो-खो संघाचे 
प्रतिनिधीत्ब करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


अ.क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम | Hae | किटबॅग विभाग / कार्यालय 

१ MA कविता प्रभाकर होय होय | क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय, 
घाणेकर, शिपाई बालेवाडी, पुणे. 

२ श्रीमती सुप्रिया भालचंद्र गाढवे, | होय होय ।जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, जिल्हा 
तालुका क्रीडा अधिकारी क्रोडा संकुल, कुमठा नाका, सोलापूर. 

3 श्रीमती सारिका व्यंकट जगताप, । होय होय । विभागीय व्यवस्थापक, वन प्रकल्प विभाग, 
विभागीय वन अधिकारी बन भवन, गोखलेनगर, पुणे 

४ | Mat सारिका सुधाकर काळे, | होय होय । जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, जिल्हा 
तालुका क्रीडा अधिकारी क्रोडा संकुल, औसा रोड, लातूर, जि. लातूर. 

५ | श्रीमती हिमाली हरी पवार, होय होय । नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, जुने 
लिपिक टंकलेखक, सचिवालय आवार, फोर्ट, मुंबई 

६ श्रीमती मनिषा नामदेव मानकर, | होय होय । जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, रायगड, 
क्रोडा मार्गदर्शक (अलिबाग). 

७ श्रीमती मंजुषा व होय होय । बाल विकास व प्रकल्प अधिकारी, ता. पुणे 
अहिरराव, शहर, पुणे 
मुख्यसेविका/पर्यवेक्षिका 

८ श्रीमती स सुभाष शिंदे, | होय होय । आयुक्त, (वैद्यकोय शिक्षण) वैद्यकोय शिक्षण 
अधिपरिचारीका ब संशोधन, मुंबई-०१ 

8 श्रीमती अदिती तेजस मनवर, | होय होय वासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंब 
ARGS लेखापाल 

१० | श्रीमती कलावती राजेंद्रकुमार | होय होय । अधिदान व लेखा कार्यालय, लेखा-कोष 
गिरे, वरिष्ठ लेखापाल भवन वांद्रे, पुर्व 

११ | श्रीमती स तुकाराम केत, | होय होय | कार्यकारी अभियंता, भीमा विकास विभाग 
ARS दप्तर कारकुन क्रमांक २, सोलापूर. 

१२ । श्रीमती साधना रामदास शेंडगे, | होय होय । अधिदान व लेखा कार्यालय, लेखा-कोष 
कनिष्ठ लेखापाल भवन वांद्रे, पुर्व 

१३ । श्री. अनिल चोरमले, होय होय । आयुक्‍त, क्रोडा व युवक सेवा, 2 
उपसंचालक, HIST ब युवक शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी, पुणे. 
सेवा, पुणे विभाग (प्रशिक्षक) 

१४  । श्रीमती प्रतिभा नारायण गोरडे, होय होय । नगर विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
सहायक कक्ष अधिकारी 


(व्यवस्थापक) 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक १६ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा खो-खो स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व पुरुष खो-खो 
संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे एकत्रित विवरणपत्र. 


क्र. 

निवड चाचणी: 

स्टेशनरो, पत्र व्यबहार इ. वरील खर्च 

२ ठ वणी/मदतनिस मेहनताना खचे :- 


~~ 


निवडसमिती सदस्यांचे मानधन व प्रबास खर्च 
निवडचाचणीसाठी उपस्थित राहिलेल्या खो-खो असोसिएशनचे २ प्रतिनिधी, उपस्थित 
अधिकारी, व इतर यांना अल्पोपहार 
) | प्रथमोपचार ब किरकोळ ख 


प्रशिक्षण शिबीराकरीता खर्च:- Ld 
) | दिनांक १९ ते १३ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत प्रशिक्षकांचे ३,०००/- 
दिनांक ११ ते १३३ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत खेळाडू व 
व्यवस्थापक यांना ३ दिवसांकरिता एकत्रित अल्पोपहार खर्च (प्रत्येक 
दिवसाचे रु.१००%दिवस ३ % एकूण खेळाडू २८) 
प्रथमोपचार ख 

कोडा साहित्य "न्न 
२८ ट्रॅक सूट रु. ९०० /- प्रमाणे.(२८)(९००) 
२) | २८ किट बॅग रु. ७००/- प्रमाणे. (२८३७००) 


१२ पुरुष खेळाडुंकरिता प्रत्येकी दोन याप्रमाणे २४ सॅण्डो प्रती रु.६०० प्रमाणे. १४,४००/- 
(२४५६००) 


१२ महिला खेळाडुंकरिता प्रत्येकी दोन टी-शर्ट व २ प्राशिक्षक व २ व्यवस्थापक यांना । १९,६००/- 
एक याप्रमाणे एकूण २८ टी-शर्ट प्रती रु. \900/- प्रमाणे. (२८५१७००) 


) | एकूण २४ खेळाडुंकरिता प्रत्येकी एक याप्रमाणे २४ शॉर्टस रु. ७००/- प्रमाणे. १६,८००/- 
(२४७१७००) 


BY 1G. ६००/- प्रमाणे. 
) | २८ टॉबेल्स रु. १७५/- प्रमाणे. 
%0) 


'एकूण :- (रु. एक लाख त्र्या्षशी हजार पाचशे फक्त) 


— 


3) 


विवरणपत्र क (महिला ) 


दिनांक १६ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत नबी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा खो-खो स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या महिला खो-खो 
संघाची निवड करण्यासाठी दि.११ सप्टेंबर, २०२३ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी 


/कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 

क्र. | खेळाडूचे नाव ब पदनाम विभाग / कार्यालय 

१ | श्रीमती ज्योती रा. राक्षे, कृषि सहाय्यक तालुका कृषि अधिकारी, खेड, ता. खेड, जिल्हा पुणे. 

२ | श्रीमती जयश्री हाडवळे, कृषि सहाय्यक तालुका कृषि अधिकारी, हवेली, कृषीभवन, पुणे. 

3 | श्रीमती उषा जगताप/सूर्यवंशी, क. लिपिक अपर पोलीस आयुक्त, मध्य प्रादेशिक विभाग, मुंबई, 
बाहतूक प्रशिक्षण संस्था,भायखळा, मुंबई. 

<= | श्रीमतो पो. व्ह उंबरे, महसूल सहाय्यक पील कार्यालय, उस्मानाबाद, जि. उस्मानाबाद 

५ | कुमारी साधना रा. शेंडगे, कनिष्ठ लेखापाल  । अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे,मुंबई. 

६ | श्रीमती कलावती रा. गिरे, वरिष्ठ लेखापाल  । अधिदान व लेखा कार्यालय, वांदे, मुंबई. 

७ । श्रीमती अदिती तेजस मनवर, वरिष्ठ लेखापाल | आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८ | श्रीमती वैजयंती गो. भागवत, कर सहाय्यक  । वस्तू ब सेवाकर भवन, येरवडा, पुणे. 

९  । श्रीमती रोमा मो. तारफे, कर सहाय्यक बस्तू ब सेबाकर भवन, येरवडा, पुणे. 

१० | श्रीमती कविता प्र. घाणेकर, शिप आयुकत, क्रोडा व युबक सेवा, बालेवाडी, पुणे. 

११ | श्रीमतो ऐश्‍वर्या नि. ढोके, नियतक्षेत्र अधिकारी । वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रादेशिक) चांदूर रेल्वे, 
जि.अमरावती 

१२ | श्रीमती हिमाली हरी पवार, लिपिक टंकलेखक = | नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 

१३ | श्रीमती मनीषा मानकर, क्रोडा मार्गदर्शक | जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, रायगड, (अलिबाग). 

१४ | श्रीमती मंजुषा वा. अहिरराव, मुख्यसेविका बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ना) पुणे शहर, कोथरुड, 
पुणे. 

१५ । श्रीमती सुप्रिया गाढवे, तालुका त्र धकारी | जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, जिल्हा HIST संकुल, 
कुमठा नाका, सोलापूर. 

१६ । श्रीमती सारिका जगताप, वभगीय वन व्यवस्थापक, वन प्रकल्प विभाग, वन 

विभागीय वन अधिकारी भवन, भांबुर्डा वन वसाहत, गोखले नगर, पुणे. 

१७ । श्रीमती सोनाली केत, वरीष्ठ दफ्तर कारकुन । कार्यकारी अभियंता, भीमा विकास विभाग क्रमांक २, 
सोलापूर. 

१८ | श्रीमती सोनाली शिंदे, अधिपरिचारीव आयुक्‍त, (वैद्यकोय शिक्षण) वैद्यकोय शिक्षण व संशोधन, 
मुंबई-०१ 

१९ | कुमारी प्रिया चौरे, पोष्ट मास्टर जनरल, नागपूर क्षेत्र, नागपूर. 

२० | श्रीमती सारिका काळे, तालुका त्र धकारी | जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, जिल्हा क्रोडा संकुल, 
औसा रोड, लातूर, जि. लातूर. 

२१ | श्रीमती प्रतिभा गोरडे, सहायक कक्ष अधिव नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


विवरणपत्र क (पुरुष) 


दिनांक ४ ते ७ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत नबी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा खो-खो स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या पुरुष खो-खो संघाची 
निवड करण्यासाठी दि. १९ सप्टेंबर, २०२३ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी /कर्मचारी 


खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 
i श्री. शुभम रा. पाटील, प्रादेशिक परिबहन कार्यालय, पुणे. 
सहा. मोटार वाहन निरीक्षक 
2 श्री. भीमराव द. जाधव, कृषि सहाय्यक तालुका कृषि अधिकारी, सांगोला, जिल्हा सोलापूर. 
३ | श्री. अमोल म्हा. भोरकडे, कृषि पर्यवेक्षक । तालुका कृषि अधिकारी, मंगलवेढा, जि. सोलापूर. 
४ | sit. चंद्रकांत गो. मोंडुला, तलाठं तहसिल कार्यालय, शहापूर, ता. शहापूर, जिल्हा- ठाणे . 
५ | श्री. महेश जा. हिंडोळे, शिप धकारी कार्यालय, ठाणे. 
६ | श्री. वैभव चोधरी, जलसंपदा विभाग, नाशिक. 
सहा. अभियंता श्रेणी-२ 
७ | श्री. अरविद ओ.राठोड, लिपिक नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 
८ | श्री. अजय पंचभाई, नियतक्षेत्र अधिव वनपरिक्षेत्र कार्यालय, वन्यजीव, नागलवाडी. 
९ श्री. स्वप्निल द. पोळ, मृद ब जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा.कक्ष अधिकारी 
ri o | श्री. दिलराज सिंग सेंगर, वनपरिक्षेत्र कार्यालय,वन्यजीव, पवनी, नागपूर वनविभाग 
नियतक्षेत्र अधिकारी 
।११ | श्री. गुलाब अ. दिवे, नियतक्षेत्र अधिव वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वन्यजीवन,राजूर (केळुंगण) 
१२ | श्री. नितीन भिमराव खंडारे, नियतक्षेत्र वनपरिक्षेत्र कार्यालय, मुक्‍ताई नगर, ता. मुक्‍ताईनगर, 
अधिकारी जिल्हा- जळगांव 
१३ | श्री. अभिजीत शेवते, वरिष्ठ लिपिक सशस्त्र पोलीस नायगांव, पोलीस उप आयुक्‍त कार्यालय, 
नायगांव, दादर, मुंबई. 
१४ | श्री. अभिजीत प्र. खंडाळे, भांडारपाल शासकोय अभियांत्रिको महाविद्यालय उस्मानपूरा,औरंगाबाद. 
१५ | श्री. संतु जी. वर्ड, कृषि सहाय्यक तालुका कृषि कार्यालय, सुरगाणा, ता. सुरगाणा, जि. 
नाशिक. 
१६ | श्री. अनिल ह. बांबेरे, कृषि सहाय्यक कृषि अधिकारी कार्यालय, धुमाळवाडी रोड, जि.अहमदनगर. 
१७ | श्री. विनायक म. कुवर, कृषि सहायक तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, सुरगाणा, जिल्हा नाशिक. 
१८ | श्री. प्रभाकर देवकते, कार्यालयीन शिप अपर पोलीस आयुक्‍त, मध्य प्रादेशिक विभाग यांचे 
कार्यालय, TSH प्रशिक्षण संस्था, भायखळा, मुंबई. 
१९ | श्री. गजानन मोरे,कोतवाल तहसिल कार्यालय, जामनेर, ता. जामनेर, जिल्हा जळगांव. 
२० | श्री. राहुल म. पाटील, कोतवाल तहसिल कार्यालय, पाचोरा, ता. पाचोरा, जिल्हा जळगांव. 
२१ | श्री. मयूर अ. घोडके, राज्यकर निरीक्षव राज्य कर सहआयुक्त, कोल्हापूर 
२२ | श्री. आमीन अस्लम रमदान, मैल मजूर उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, हातकणंगले, 
कोल्हापूर. 
२३ | श्री. अविनाश सं. नाईक, राजापूर नगर परिषद, राजापूर जवाहरचोक, राजापूर, 
करनिर्धारण व प्रशासकोय सेवा गट-क जिल्हा- रत्नागिरी 
२४ | श्री. बाळासाहेब स. पोकार्ड, कनिष्ठ लिपिक | जिल्हा ब्र THN यांचे कार्यालय, विभागीय त्र 
संकुल, कोल्हापूर 
२५ | श्री. बाळू ए. चेमटे, कर सहाय्यक राज्यकर आयुक्‍त कार्यालय, कोकण भवन, रायगड विभाग, 
नवी मुंबई. 


२६ | श्री. पंकज भि. वाकळे, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, हदगाव, जिल्हा नांदेड 
मंडळ कृषि अधिकारी 
२७ | श्री. महेश ल. सैद, कृषि सहाय्यक किडनाशके उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा, कृषिभवन, 
शिवाजीनगर, पुणे. 
२८ | श्री. सुहास सु. परब, सहायक कक्ष अधिव वासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२९ | ait. अभिजीत बा. थोरात, fete किडनाशके उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा, कृषिभवन, 
शिवाजीनगर, पुणे. 
३० | श्री. सचिन बा. पालकर,वरिष्ठ लिपिक वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, रा.का.वि.यो. वरळी, मुंबई. 
३१ | श्रीनिवास व्यं. मेतरी, तलाठी तहसिल कार्यालय, पनवेल, ता. पनवेल, जिल्हा रायगड. 
३२ | श्री. आनंता आ. साळवे, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहायक कक्ष अधिकारी 
३३ | al. सुजित ना. शेळवणे,मंडळ अधिव तहसिल कार्यालय, माढा, ता. माढा, जिल्हा सोलापूर. 
३४ | श्री. राजेद्र मो. साप्ते, जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, नागपूर. 
तालुका क्रोडा अधिकारी 


DNYANESHWAR ——— 
ASARAJI AVHAD 


d by DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD. 
=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SCHOOL, 


76450. 9a 11b81ac560fcOd85bb0ebc377f4 


postalCode=400032, st=Mahi 
D088B25A2D0D7CDE0256A48B0, DNYANESHWAR ASARAJI 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


'=05AE420767 1 9DOFCESDC8ACF3A44FBA50819DD0O 


